कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक 
रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन)विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०४२१/प्र.क्र.६१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मे, २०२१. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०७.०५.२०२१. 
२) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.१८.०५.२०२१. 
३) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/ऑटो रिक्षा/का-११/२०२१/ 
जा.क्र. निरंक, दि.१२.०५.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील ७.२० लक्ष परवानाधारकांना रिक्षाचालकांना प्रत्येकी रु.१५००/-एकवेळचे 
अर्थसहाय्य देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन w.2 येथील दि.१८.०५.२०२१ च्या शासन 
शुध्दीपत्रकान्वये आयसीआयसीआय बँकेमार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
वरीलप्रमाणे ७.२० लक्ष परवानाधारक रिक्षा चालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
आधार व्हेरिफिकेशन करण्याकरीता प्रती अर्ज रू.५.५० अधिक कर याप्रमाणे रक्‍कम खर्च 
करण्यास तसेच सदर रक्कम सेवापूरवठादारास आगाऊ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं 
क्र.२३७/२०२१/व्यय-८, दि.२४.०५.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/9७॥॥॥9.90०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२८१७१८३७२४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN JYOTINATH | Secession —csecesmen 


, st=Maharashtra, 
71 2ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa8 1259477 dff3f6805F1 05ac91db 
1 EB9071 AA8D4190FEAAA8BO7AEEF73AE44 


e0, pseudonym= 01६20, 
serialNumber=21524D9E84E57776BA1EE448660F 3699BDD08917801A19974A72 
D568F57F5401, cn=NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2021.05.31 16:51:22 405'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी,गृह (परिवहन) विभाग 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

८. निवड नस्ती (परि-२). 


